४१ दर्जेदार मराठी चित्रपटांना 
निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता 
अर्थसहाय्य मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२३. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 

सां.का.१, दि.३०.१०.२०१३ 

२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.२८.८.२०१४ 

3) शासन शुध्दीपत्रक,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.८.८.२०१८ 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/ 
सां.का.१, दि.०८.०३.२०२३ 

५) शासन ज्ञापन, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/ 

सां.का.१, दि.३० मार्च, २०२३ 


प्रस्तावना: 

४१ दर्जेदार मराठी चित्रपटांसाठी संदर्भ क्र.१,२ व ३ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
अर्थसहाय्य देण्याकरीता संदर्भ क्र ४ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१२.७१ कोटी इतक्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर रकमेपैकी उपलब्ध रु.१०.५० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी 
आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांना संदर्भ क्र.४ 
च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या प्रयोजनार्थ वितरीत निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महामंडळाकडून दि.२९.३.२०२३ रोजी शासनास प्राप्त झाळे आहे. उपरोक्त १०.५१ कोटी 
रकमेपैकी रु.२,२१,००,०००/- इतका उर्वरित निधी महामंडळास उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय : 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत ४१ 
दर्जेदार मराठी चित्रपटांसाठी द्यावयाच्या अर्थसहाय्यापोटी संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयाअन्वये प्रशासकीय 
मान्यता मिळालेल्या रु १२.७१ कोटी रकमेपैकी उर्वरित रक्‍कम रु.२.२१ कोटी इतका निधी संदर्भ क्र.५ च्या 
ज्ञापनान्वये पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध झाला आहे. महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांच्यामार्फत संबंधित निर्मात्यांना 
देण्यासाठी रु.२,२१,००,०००/- (रुपये दोन कोटी एकवीस लक्ष फक्त) इतक्या निधीस वित्तीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


०२. यासाठी उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत असून अवर सचिव (रोख शाख), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२२/प्र.क्र.६२/सां.का.-१. 


०३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांना सदर रक्‍कम एकरकमी त्वरीत वितरीत करावी. 

०४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती कार्यक्रम (००) १०२, कला 
संस्कृती प्रचालन (०३) (०७ मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक अनुदान (२२०५ १५९९) ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) “या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ या अर्थसंकल्पीय वर्षात संदर्भ क्र.५ च्या शासन ज्ञापनान्वये 
पुनर्विनियोजनाने प्राप्त झालेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०५. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
१७०/२०२३/व्यय -१५, दि.२८.०३.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

OG. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२९१७०८३२६६२३ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, VIDYA HEMANT. & 
WAGHMARE 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 


AD 


AN 
et ee स 


oC 


C~ 


षु 


0, ८८४ 


(३ 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४४३), वित्त विभाग (व्यय-१५, अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई (यांना उक्त अनुदानाची 
रक्‍कम BDS द्वारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील कार्यवाहीसाठी अग्रेषित). 

११) अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (सां.का.१. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


